केंद्र शासन पुरस्कृत आधुनिक वनवणवा व नियंत्रण 
व्यवस्थापन (एकात्मिक वनसंरक्षण योजना) 
(आदिवासी घटक) राज्य शासनाकडे जमा असलेला 
निधी Single Nodal Agency (SNA) च्या खात्यात 
जमा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. टिआरएस-०९/२०२०/प्र.क्र.१०१ (भाग-१)/फ-६ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २० जुले, २०२२ 


वाचा :- १ केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक दिनांक २०.५.२०२२ 
२ केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्रमांक दिनांक ७.७.२०२२ 
3) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक दिनांक ११.७.२०२२ 

प्रस्तावना :- 

सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्राप्त होणारा निधी हा PEMS प्रणालीद्वारे खर्च करण्याचे निर्देश 
केंद्र शासनामार्फत प्राप्त झाले आहेत. त्या अनुषंगाने संबंधित केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता Single Nodal Agency 
(SNA) घोषित करण्यात आली आहे. तसेच सदर SNA करीता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचानानुसार बँकेमध्ये खाती 
उघडण्यात आली असून संबंधित प्रकल्प यंत्रणांची PFMS प्रणालीवर नोंदणी करण्यात आली आहे. 

सन २०२१-२२ मध्ये केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने केंद्र हिस्स्यांतर्गत वितरीत केलेला निधी दिनांक 
३१.३.२०२२ अखेर राज्य शासनाने संबंधित SNA च्या खात्यात जमा केला नसल्यास सदर निधी केंद्र शासनास परत 
करण्याबाबत संदर्भ क्रमांक १ रोजीच्या पत्रान्वये निर्देश दिले आहेत. तथापि, संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये केंद्र पुरस्कृत 
योजनेंतर्गत प्राप्त झालेला निधी SNA च्या खात्यामध्ये जमा करण्याकरीता दिनांक २०.७.२०२२ रोजी पर्यंतची मुदत 
देण्यात आली आहे. तद्नंतर सदर निधी केंद्र शासनास परत करावा लागणार आहे. 

त्यानुसार संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र 
राज्य, नागपूर यांनी आधुनिक वनवणवा व नियंत्रण व्यवस्थापन (एकात्मिक वनसंरक्षण योजना) या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेमध्ये आतापर्यंत केंद्र शासनाकडून प्राप्त व राज्य शासनाकडे जमा केंद्र हिस्सा व त्याअनुरुप राज्य हिस्साबाबतची 
माहिती सादर केली असून याअनुषंगाने राज्य शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 
शासन निर्णय:- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ३ च्या 
पत्रान्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केलेले प्रस्तावानुसार आधुनिक वनवणवा व नियंत्रण व्यवस्थापन (एकात्मिक 
वनसंरक्षण योजना) (आदिवासी घटक) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत प्राप्त झालेला निधी आदिवासी घटकातून खर्च 
करण्याऐवजी (सर्वसाधारण घटक) या योजनेमध्ये वळती करण्याबाबत वित्त विभागाने सहमती दर्शविली असून 
त्यानुसार खालीलप्रमाणे निधी Single Nodal Agency (SNA) च्या खात्यात जमा करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०९/२०२०/प्र.क्र.१०१ (भाग-१)/फ-६ 


(रु. लाखात) 
केद्र पुरस्कृत | विवरण लेखा | he शासनाने सन २०२०-२१मध्ये आदिवासी या शासन 
योजनेचे नाव RIF | २०२०-२१ दि.३०.१२.२०२१ । (TSP) निर्णयान्वये उद्दिष्ट 
वर्षाकरीता च्या शासन | घटकासाठी =| शिर्ष निहाय मान्यता 
मंजूर केलेला । निर्णयान्वये मंजूर | केंद्र शासनाने देण्यात येत 
निधी केलेला निधी मंजूर केलेला | असलेली रक्‍कम 
(revalidate) निधी OQ २१ 
करुन मजूरी । साहित्य 
पुरवठा 
१ २ 3 8 षु & 9 ८ 
वनवणवा केद्र हिस्सा | (२४०६ २६६.५३ २६२.१२ ४.४१ २.२०५ | २.२०५ 
प्रतिबंधक व | ६०% २०४३) 
व्यवस्थापन । राज्य (२४०६ १७७.६८ १७४.७५ २.९३ १.४६५ | १.४६५ 
(सर्व- हिस्सा २३७५) 
साधारण) ४०% 
एकूण ४४४.२१ ४३६.८७ ७.३४ ३.६७ | ३.६७ 


वरीलप्रमाणे नमूद केलेले केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा असे एकूण रु.७.३४ लक्ष इतका निधी Single Nodal 
Agency (SNA) च्या खात्यात जमा करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 
।. शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिल्यानुसारच निधी Single Nodal Agency (SNA) च्या खात्यात जमा करण्यात 


यावा. 


॥. PFMS प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने वेळोवेळी जारी 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 

॥. सदर निधी बाबत कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांची राहील. 

॥/. Single Nodal Agency (SNA) खात्यात जमा करण्यात येणारा निधी आदिवासी उपाययोजना घटकाकरीता 
आहे याची दक्षता घ्यावी. 

२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१७/२२/व्यय-१०, दिनांक २०.७.२०२२ ला 


अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएस-०९/२०२०/प्र.क्र.१०१ (भाग-१)/फ-६ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७२२१३१८२०८०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Pp | N G A L E B H A N U D A S FOREST DEPATINENT, OF MAHARASHTRA, ‘REVENUE AND. 


20=cd9b7c852f06815dc1 Sbaee9beaa952cb59250169fcb3d48915 
0789e0cc31ca6, 


pe ICode=400032, st=Maharashti 
N A R AYA N serial INumber=6025E577A0EES4FAED5D6081093A5E1F8E2B15125A14 
DDE66E1EA3AFA9BC2CFS, PINGALE BHANUDAS NARAYAN 
Date: 2022.07.22 13:21:44 +05'30' 


(भानुदास पिंगळे) 
उप सचिव (वने) महसूल व वन विभाग 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ, नागपूर. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) सर्व 

मुख्य वनसंरक्षक, माहिती व तंत्रज्ञान व प्रसिध्दी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
कार्यालय 

वनसंरक्षक (वन्यजीव), सर्व 

महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
महाळेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, अर्थ-६, व्यय-१०, अर्थोपाय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


११) ब-१/फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२) फ-६ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


